अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
यांच्या बदल्या / पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-१२१८/प्र.क्र. १८२ /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ डिसेंबर, २०१८ 
शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील श्री. दि. गो. सोनटक्के, अधीक्षक अभियंता (पदस्थापनेविना) यांची 
पदस्थापना सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या कारणास्तव अधीक्षक अभियंता व राज्य गुणवत्ता 
समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे या प्रतिनियुक्‍तीच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२. श्री. सोनटक्के यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब सादर करावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती ही 
अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, श्री. सोनटक्के यांचे लक्ष 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील 
तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे 
पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास doser1.pwd@maharashtra.gov.in याई- 
मेल पत्त्यावर कळवावा. श्री. सोनटक्के हे विहीत कालावधीत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्याबाबत 
शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे 
शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम-३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचा रजा 
अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


४. श्री. सोनटक्के यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार 
अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. 

५. श्री. सोनटक्के यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापना देण्यात आली असून, सदर पदस्थापना ही 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

६. श्री. सोनटक्के यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-१२१८/प्र.क्र.१८२/सेवा-१ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१२१४५३१७८८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०, 
११. 


१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sampat Dasharath Sury 


Sampat पण णव, 


t, postalCode=400032, 


Me 
2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc088 
Dasharath १000000 
॥॥४॥॥७०९॥-80591070730600731125650090०९९680 
ffade9b8758d5a695 368e 1d3656632dd, ‘Sampi 


Suryavanshi Snr ce 
(सं.द.सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/ कोकण/पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपुर/राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य -१/२, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर, 

श्री. दिपक गो. सोनटक्के, अधीक्षक अभियंता (मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांच्यामार्फत), 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

प्रधान सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव ( रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग / आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


